अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, पालघर पाटबंधारे विभाग, मनोर, 
जि. पालघर यांच्या अधिनस्त पाटबंधारे बांधकाम 
उपविभाग, मनोर या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०१९ ते 
दि.३०/०९/२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४०/१९)/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ एप्रिळ, २०१९. 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०३१८/(प्र.क्र.२००/१८)/मोप्र-१, 
दि.२५/१०/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ/जसंविकोप्र/ 
आ.५(१/११७२ दि.१९/०३/२०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, पालघर 


पाटबंधारे विभाग, मनोर, जि. पालघर यांच्या अधिनस्त पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग, मनोर या 


कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“अ*) 


दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरीळ पदांवर होणारा खर्च मागणी “२७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 


(योजनेतर), ८० सर्वसाधारण, ००१ संचालन व प्रशासन, (४) व्यवस्थापन आस्थापना (एक) आस्थापना 


मा.क्र.-३ (२७०१४१९९)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर आदेशा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८ / 


१६/आ.पु.क., दि.२१/०२/२०१९ अन्वये या विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४०/१९)/मोप्र-१ 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा सांकेतांक क्र. २० १९०४०५१४५०५५८६२७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ranjit Shivaj Ahi 


Ra nj it res di tr t, pr Sica joe oa 
Shivajirao Ahire णि ota 
(र. शि. अहिरे) 
सहपत्र :- विवरणपत्र-“अ” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित 


१. 
. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे, 

. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई, 

. अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे, 

. कार्यकारी अभियंता, पालघर पाटबंधारे विभाग, मनोर, जि. पालघर, 
. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


७. क.अ., आ.(पुनर्रचना)कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत, 


मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४०/१९)/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“अ” 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४०/१९)/मोप्र-१, दिनांक: ०५/०४/२०१९ चे सहपत्र. 
अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, पाळघर पाटबंधारे विभाग, मनोर, 
जि. पालघर यांच्या अधिनस्त पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग, मनोर या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९. 


अ.क्र पदाचे नाव पदसंख्या 
शिशा उप अभियंता / अधिकारी pod q 
2 कनिष्ठ अभियंता ०४ 
3 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ०४ 
8 वरिष्ठ लिपीक pod q 
षु कनिष्ठ लिपिक / लिपिक-टंकलेखक ०२--०१--०३ 
नि आरेखक श्रेणी->3 pd q 
वाहन चाळक pod q 
शिपाई / चौकीदार 02409=03 
एकूण १८ 
Ranjit resuscitate 
S h j vaj i fa O A h j [| कक काळा jaa आवि 
(र. शि. अहिरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


